श्री. संतोष दत्तात्रय धोंगडे, सहायक Pash, नगर रचना 
(गट-अ/राजपत्रितो अहमदनगर महानगरपालिका, 


अहमदनगर यांची स्वेच्छासेवानिवृत्ती मंजूर करुन त्यांना 
शासन सेवेतून कार्यमुक्त करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन आदेशा क्र.स्वेच्छानि-४९१८/८११/प्र.क्र.५६/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक :- २ जुले, २०१८. 


वाचा :- १. श्री. संतोष दत्तात्रय धोंगडे, सहायक संचाळक,नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) यांचा 
दि.०३.०४.२०१८ चा अर्ज. 
२. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र क्र.आस्था/संदधो-ससंनर/स्वेच्छासेवानिवृत्ती/प्रा-१ब/३५५१, दि.११.०६.२०१८. 

प्रस्तावना :- 

श्री.संतोष दत्तात्रय धोंगडे,सहायक संचालक,नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) यांनी वैयक्तिक घरगुती 
अडचणीमुळे स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेण्याची इच्छा Aad करुन दि.०३.०४.२०१८ रोजीच्या अर्जान्वये ०३ महिने 
पूर्वसूचना (Notice) दिली आहे. 


०२. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधीन 
दि.११.०६.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये श्री.संतोष दत्तात्रय धोंगडे, सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ / 
राजपत्रित) यांची स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची पूर्वसूचना स्वीकारण्यात येऊन त्यांना दि.०४.०७.२०१८ (म.पू.) पासून 
शासन सेवेतून कार्यमुक्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन मान्यतेस्तव सादर केला आहे. याबाबत पुढीलप्रमाणे 
शासन आदेश देण्यात येत आहेत :- 


शासन Brea :- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ६५ (१ (Y मधील तरतूदीनुसार 
श्री.संतोष दत्तात्रय धोंगडे, सहायक संचालक, नगर रचना, अहमदनगर महानगरपालिका,अहमदनगर यांची 
दि.०३.०४.२०१८ रोजीची स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची पूर्वसूचना स्वीकारुन त्यांना दि.०४.०७.२०१८ (म.पू) पासून 
शासन सेवेतून कार्यमुक्त करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. श्री.संतोष दत्तात्रय धोंगडे, सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) यांच्याविरुद्ध 
सद्यस्थितीत कोणतीही विभागीय चौकशी / न्यायालयीन / लाचलुचपत / शिस्तभंगविषयक प्रकरण सुरु अथवा 
प्रलंबित / प्रस्तावित नाही तसेच त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे शासकीय येणे शिल्लक नाही, या अटींच्या 
अधीन राहून त्यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्त होण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


BIA आदेश क्रमांकः स्वेच्छानि-४९१८/८११/प्र.क्र.५६/नवि-२७, 


०३. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांनी श्री.संतोष दत्तात्रय 
धोंगडे, सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) यांचेकडे स्वेच्छा सेवानिवृत्तीपूर्व शासनाची येणे 
असलेली रक्‍कम तसेच वेतन पडताळणी पथकाकडून वेतननिश्चितीची पडताळणी करताना त्यांना वेतन व 
भत्त्यांचे अतिप्रदान झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्या सर्व रकमांची वसुली करावी. 


०४. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या प्रकरणी आवऱ्यक ते कार्यकारी आदेश निर्गमित 
करण्याची कार्यवाही करावी. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेताक क्रमांक २०१८०७०२१४५५२३६१२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


itally signed by Vishnu Shripati Patil 

ent Of Maharasht Urban Development 
t, postalCode=400032, st=M 
Tebe4508a75a7670415 1 2feeaaGb8f2dSbc8caf857fe02 


Vishnu 
Shripati Patil 11 
(विष्णू पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


Wa: 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

२. महालेखापाल,/ महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा), मुंबई. 

४. महालेखापाल,/ महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा), नागपूर. 

५. मा. मुख्य मंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. राज्यमंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. आयुक्त, अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर. 

८. मा. प्रधान सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. (३-प्रती) 

११. सह संचालक, नगर रचना, नाशिक विभाग, नाशिक. 

१२. सहायक संचालक, नगर रचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर. 

१४. श्री.संतोष दत्तात्रय धोंगडे,सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) अहमदनगर 
महानगरपालिका, अहमदनगर यांना (संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांच्यामार्फत) 

१५. निवडनस्ती / नवि-२७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


